RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २०,किंमत : रुपये २०.०० 


: 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२ ९ 


सोमवार , फेब्रुवारी ८ , २०१६/ माघ १९, शके १ ९ ३७ 


कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


महाराष्ट्र 

सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१. 
क्रमांक मत्स्यवि . १११५/ प्र.क्र . २८२ /पदुम -१४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने डॉ. कै. व्ही . एस . सोमवंशी यांचे अध्यक्षतेखाली 
पर्ससीन मासेमारी व त्याचा राज्याच्या किनाऱ्यावरील पारंपरिक मासेमारी व पर्यावरणावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती 
गठित केली होती 

आणि ज्याअर्थी, समितीने सखोल अभ्यासाअंती अहवाल व आपल्या शिफारशी शासनास १० मे २०१२ रोजी सादर केल्या आहेत 
आणि ज्याअर्थी, समितीने सदर अहवालात, डहाणू ते मुरूड हे क्षेत्र ट्रॉलसाठी निषिद्ध करण्याची शिफारस केली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सदर शिफारस स्वीकारली आहे ; 


B 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन आदेश, कृषी व सहकार विभाग आदेश क्र . एफडीएक्स . १४८१/ २२१६७/१८१/ १२- एडीएफ , 
दिनांक १६ ऑगस्ट १ ९८३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

आणि, म्हणून, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९ ८१ (१ ९ ८१ चा महा. चौपन्न ) यांच्या कलम ४, पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( २) च्या खंड ( अ), ( ब ) व ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या बाबी विचारात घेऊन, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये रचना करण्यात आलेल्या सल्लागार समित्यांशी विचार विनिमय केल्यानंतर, 
शासन आदेश, कृषी व सहकार विभाग, आदेश क्रमांक एफडीएक्स . १४८१/ २२१६७/ १८१/ १२- एडीएफ , दिनांक १६ ऑगस्ट १९ ८३ मध्ये याद्वारे 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उपरोक्त आदेशातील खंड ( ४ ) मधील पोट खंड ( अ) ऐवजी खालील पोट- खंड दाखल करण्यात येत आहे : 

( अ ) राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात पालघर जिल्ह्यातील झाईपासून रायगड जिल्ह्यातील मुरूडपर्यंत आणि रत्नागिरीमधील 
बाणकोट ते बुरुंडी या क्षेत्रात सागरी किनाऱ्यापासून ५ वावांपर्यंतच्या खोलीत. ”. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चि . नि . सुर्यवंशी, 
शासनाचे सहसचिव. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 
AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated 8th February 2016 


Order 


MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT , 1981. 

No. MATSYAVI- 1115 /CR - 282/ ADF - 14.— Whereas , the Government of Maharashtra had 
appointed the Committee under the Chairmanship of Late Dr. V. S. Somvanshi to study the 
status of purse seine fishing and its impact on the traditional fishing and ecology along 
Maharashtra Coast ; 

And Whereas , the said Committee has submitted the report after detailed study to the 
Government on the 10th May 2012 with recommendations ; 

And Whereas, in the said report , the Committee has recommended no trawl should be 
allowed in the area from Dahanu to Murud ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has accepted the said recommendation ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has decided to amend the Government 
Order, Agriculture and Co -operation Department , No. FDX.1481/ 22167/ 181/ 12-ADF , dated the 
16th August 1983 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Marine Fishing Regulation Act , 1981 (Mah . LIV of 1981), the Government of 
Maharashtra having regard to the matters referred to in clauses (a ), (b ) and (c ) of sub -section 
(2 ) of the said section 4 , after consultation with the Advisory Committee constituted under 
section 3 of the said Act, hereby amends the Government Order , Agriculture and Co-operation 
Department , No. FDX.1481/ 22167/ 181/ 12 -ADF , dated the 16th August 1983, as follows : 

In the said Order, in clause (iv ), for sub -clause (a ), the following sub -clause shall be 
substituted , namely : 

“ ( a ) In the territorial waters of the State from Zai of Palghar District to the 
Murud of Raigad District, and from the seashore to 5 fathoms depth zone of the area 
between Bankot and Burondi in Ratnagiri District.” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


C. N. SURYAVANSHI, 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १ ९ ४० 


बुधवार, फेब्रुवारी १० , २०१६ / माघ २१, शके १९ ३७ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 1st February 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) ACT , 1969. 

No.MFP . 2015 /CR - 268 / F - 9 .-- In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade ) Act, 1969 (Mah . LVII of 1969), and of all other 
powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends the Government 
Notification , Revenue and Forest Department, No. MFP. 2182 / 240911/F - 1, dated 19th November 
1983 as follows : 

In the said Notification in the Scheduled on the page number 1676 for entry 562, 563 and 564 
the following entry shall be substituted :: 


562 Yavat 


Pandhar Ghatanji 
Kawada 


mal 


9 Ghatanji - A Karmana, Lawhana, North . — Yavatmal 

Ambezari, Shioni, Dn . Boundary . 
Chorkund, Maregaon , 
Belura , Ghati, 

East . – Pandhar 
Choramba , Khadki, kavada Range 
Jarang , Mowada Kh ., Boundary . 
Mowada Bk ., Amadi , 
Pimpari, Inzale , South . — Boundary 
Sakhara Kh . , Nukti, of Village Rajurvadi, 
Yevoti, Khupa, Jawahar , Kinhi, 
Hivardara , Jarur , Chincholi, Kopari, 
Wasari, Mandwa, Rampur , Lingi and 
Yerandgaon , Mangali, C.N. 224 , 225,663 , 
Kurhad , Pandhuma Bk . 240 , 241, 223 . 
Pandhuma Kh ., 
Kumbhari, Murli, West. — Yavatmal 
Khapri, Ghatanji, Anji , Dn . Boundary . 
Nrushiha , Manoli, 
Dahegaon , Junoni, 
Shiroli , Dongargaon , 
Chinchora , Kinhi, 
Tiwasala , Sasani, 
Chandapur/Nimbarda , 
Kondjai, Dattapur / 
Kochi, Sevanagar 
C. Nos . 210 , 211, 226 , 
229p , 230 , 231 , 236 , 
237,248,249,241P , 
250 , 251 FDCMC. 
No. 227 , 228 , 253. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९ , शके १९ ४० 


4 


563 


Ghatanji - B 


Rajegaon 


North.— 
Pandharkavada 
Range Boundary . 


East.— Boundary 
of Village -Chopari 
and C.N. 83 . 


South . — Boundary 
of Village Titwi. 


West.— Boundary 
of Village Titwi. 


564 


Ghatanji - C 


Bhambora , Pardi 
(Naskari), Yedshi. 
C. No. 221- P . 


North . Yavatmal 
Dn . Boundary . 


East.— Boundary 
of Village Kewatha, 
Kapsi, Kopari and 
C.N. 220 , 222. 


South . - Nanded , 
Dn. Painganga 
River Boundary . 


West. - Yavatmal 
Dn . Boundary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH MAHAJAN , 
Joint Secretary ( Forests ) to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 


३१ 


बुधवार , फेब्रुवारी १० , २०१६ / माघ २१, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ 


~ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक . २०१६ / १८७ / प्र.क्र . ९२ / म. १. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, (१ ९ ५८ चा मुंबई ६० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ६९ च्या तरतुदीन्वये करण्यात आलेले मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव 
बाजारमूल्य निश्चित करणे ) नियम, १९९ ५ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ६९ च्या पोट-कलम (३ ) च्या 
परंतुकाखालील पूर्व प्रसिद्धी बाजूला सारून तातडीने कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल महाराष्ट्र 
शासनाची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ६९ चे पोट -कलम ( १) आणि पोट -कलम ( २) चे खंड ( घ ) आणि पोट - कलम ( ३) चे परंतुक 
याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे 
मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे ) नियम, १९९ ५ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे: 

१. या नियमांना, मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे ) ( सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 

२. मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे) नियम, १९९ ५ च्या नियम ४ मधील पोट-नियम ( १) मध्ये “ ३१ 
ऑक्टोबर ” या अंक , अक्षर आणि शब्दा ऐवजी “ फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी " हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावेत. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्यामसुंदर पाटील, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th February 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No. Mudrank . 2016 / 187 /C.R.92 /M - 1. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which renders it necessary to take immediate action further to amend 
the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) Rules, 1995 , and to dispense 
with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub -section ( 3 ) of section 
69 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and clause (d ) of sub 
section ( 2 ) read with the proviso to sub -section ( 3 ) of section 69 of the said Act, and of all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules further to amend the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) Rules , 
1995 , namely : 

1. These rules may be called the Bombay Stamp (Determination of True Market Value 
of Property ) (Amendment) Rules , 2016 . 

2. In Rule 4 of the Bombay Stamp (Determination of the True Market Value of the 
Property ) Rules , 1995 , in sub -rule ( 1 ), for the figures , letters and word “ 31st October the 
words “ last day of February ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAMSUNDAR PATIL , 


Deputy Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 


३२ 


गुरुवार , फेब्रुवारी ११ , २०१६ /माघ २२, शके १९ ३७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय, ९वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ 


शुद्धिपत्र 


महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद (निवडणूक ) नियम, १९९१ . 

क्रमांक महोप. १२१५ / प्र.क्र . ८ ९ / अधिनियम.- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार -ब, जानेवारी २९ , २०१६, असाधारण 
क्रमांक २३, पृष्ठ क्रमांक १ ते ४ , यामध्ये प्रकाशित करण्यात आलेली शासन अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्रमांक महोप. 
१२१५ / प्र.क्र . ८९ / अधिनियम, दिनांक २१ जानेवारी २०१६, याच्या पृष्ठ क्रमांक ३ वर , 

( क ) ओळ क्रमांक १३ मध्ये “ (१) डॉ . भालचंद्र रामकृष्ण ठाकूर ” या ऐवजी “ (१ ) डॉ . भालचंद्र रामकृष्ण ठाकरे ” असे वाचावे ; 
( ख ) ओळ क्रमांक १५ मध्ये “ ( ३) डॉ . नितीन बबनराव गावंडे ” या ऐवजी “ ( ३) डॉ . नितीन बबनराव गावडे " असे वाचावे. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदाशिव बेनके , 
शासनाचे उप सचिव . 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 

ते बुधवार , 

मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १ ९ ४० 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Mantralaya , 9th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 001, dated the 11th February 2016 


ERRATUM 


MAHARASHTRA COUNCIL OF HOMEOPATHY (ELECTION ) RULES, 1991 . 

No. MCH . 1215 / C.R . 89/ Acts.— In the English Translation of the Government Notification , 
Medical Education and Drugs Department, No. MCH - 1215 / C.R . 89 /Acts, dated the 21st of 
January , 2016 , published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary Part IV - B , 
Extraordinary Number 23 , at pages 1-4 , on page 4 , in line 16 for “ ( 3 ) Dr. Nitin Babanrao 
Gawande ” read “ Dr. Nitin Babanrao Gawade . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SADASHIV BENAKE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 


शुक्रवार, फेब्रुवारी १२, २०१६ / माघ २३, शके १ ९ ३७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक मुवक . १५१४ / प्र.क्र .२२ / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ६१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ पासून उक्त नियमाच्या प्रयोजनार्थबँक हमी प्राप्त करण्याकरिता 
खालीलपैकी कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील बँका अधिसूचीत करीत आहे , म्हणजेच : 


बँकेचा प्रकार 


बँकेचे नाव 


अनु . क्र . 

( १ ) 


( २ ) 
खाजगी क्षेत्रातील बँका 


( ३ ) 
१ अॅक्सीस बँक 


१ 


२ सिटी युनियन बँक लि . 
३ डेव्हलपमेंट क्रेडीट बँक लि . 
४ फेडरल बँक लि . 
५ एच.डी.एफ.सी. बँक लि . 
६ आईसीआईसीआई बँक लि . 


७ इंडसइंड बँक लि . 


८ आयएनजी वैश्य बँक लि . 
जम्मू 

आणि काश्मिर बँक लि . 
१० कर्नाटक बँक लि . 
११ करुर वैश्य बँक लि . 
१२ कोटक महिंद्र बँक लि . 
१३ लक्ष्मी विलास बँक लि . 


१४ 

रत्नाकर बँक लि . 
१५ साउथ इंडियन बँक लि . 
१६ तामिलनाडू मर्कंटाईल बँक लि . 
१७ येस बँक लि . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 


83 


FINANACE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 12th February 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax RULES , 2005 . 

No. VAT. 1514 /CR - 22/ TAXATION - 1. - In exercise of the powers conferred by Rule 61 of the 
Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , the Government of Maharahstra , hereby notifies 
that, for the purposes of the said rule, the Bank Guarantee shall be obtained from any of the 
following Private Sector Banks, with effect from the 12th February 2016 , namley : 


Sr. No. 


Type of Bank 

( 2 ) 


Name of the Bank 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Private - sector Banks 


1 Axis Bank 


2 City Union Bank Ltd. 
3 Development Credit Bank Ltd. 


4 Federal Bank Ltd. 


5 HDFC Bank Ltd. 


6 ICICI Bank Ltd. 


7 IndusInd Bank Ltd. 


8 ING Vyasa Bank Ltd. 
9 Jammu and Kashmir Bank Ltd. 


10 Karnataka Bank Ltd. 
11 Karur Vyasay Bank Ltd. 
12 Kotak Mahindra Bank Ltd. 


13 


Lakshmi Vilas Bank Ltd. 


14 Ratnakar Bank Ltd. 


15 


South Indian Bank Ltd. 


16 Tamilnadu Mercantile Bank Ltd. 


17 Yes Bank Ltd. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १ ९ ४० 


३४ 


बुधवार , फेब्रुवारी १७, २०१६ / माघ २८ , शके १९ ३७ 


- 


२ . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक ससाका. २०१४ / प्र. क्र . ७१/ २५ स. - महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा महा. ३३) च्या कलम १२ , पोट- कलम ( १) आणि ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे 
पुढील नियम करीत असून ते पहिल्यांदाच करण्यात येत आहेत : 
१ . संक्षिप्त नाव . - या नियमांना, महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन नियम , २०१६, असे म्हणावे. 

व्याख्या.- ( १ ) या नियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर 

( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा महा. ३३ ) असा आहे ; 

( ख ) रास्त व किफायतशीर दर ( एफआरपी) ” याचा अर्थ केंद्र सरकारने ऊस नियंत्रण आदेश, १९ ६६ च्या तरतुदीन्वये ठरविलेला 
रास्त व किफायतशीर दर , असा आहे ; 

( ग ) ऊस कापणी व वाहतुकीचा खर्च” याचा अर्थ, ऊस कापणीचा आणि ऊसाची शेतातून साखर कारखान्यापर्यंत वाहतूक करण्याचा 
खर्च, असा आहे ; 

( घ ) अशासकीय सदस्य ” याचा अर्थ, कलम ३ च्या पोट - कलम (३ ) च्या खंड ( ङ ) अन्वये कारखान्यांचा किंवा, यथास्थिती, त्या 
कलमाच्या पोट - कलम ( ३) च्या खंड ( च ) अन्वये शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून शासनाने नामनिर्देशित केलेला मंडळाचा सदस्य, असा आहे ; 

( ङ ) कलम ” याचा अर्थ अधिनियमाचे कलम , असा आहे . 
( २) यामध्ये वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अधिनियमामध्ये त्यांना अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील 
तेच अर्थ असतील . 
३. मंडळाच्या बैठकी. 

( १) अध्यक्ष हा , मंडळाच्या सर्व बैठकींच्या अध्यक्षपदी असेल. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत , अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला कोणताही 
सदस्य उक्त बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवील. 

( २) मंडळाच्या अध्यक्षासह , मंडळाच्या एक - तृतीयांश सदस्यांनी मिळून मंडळाच्या बैठकीची गणपूर्ती होईल. 


“ 


“ 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ /ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९ ४० 

१३ 
( ३ ) कोणत्याही बैठकीत, गणपूर्ती होत नसेल तर, अध्यक्ष हा , त्यानंतर कोणत्याही वेळी बैठक स्थगित करील आणि अशा स्थगित 
करून नंतर घेतलेल्या बैठकीसाठी गणपूर्तीची आवश्यकता असणार नाही. 

( ४ ) अध्यक्षांच्या परवानगीखेरीज कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या विषयाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही विषय बैठकीमध्ये विचारात 
घेतला जाणार नाही. अशा बैठकीस उपस्थित असणाऱ्या अन्य एखाद्या सदस्याने कोणत्याही प्रस्तावाला किंवा सुधारणेला अनुमोदन दिल्याखेरीज 
त्यावर बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात येणार नाही आणि ठराव मांडण्यात येणार नाही . 

( ५ ) प्रत्येक ठरावावर, उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने व मतदान घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षाला , 
निर्णायक मत असेल. 

( ६ ) मंडळाच्या बैठकीची नोटीस लेखी स्वरुपात असेल आणि त्यात बैठकीचा दिनांक , वेळ , स्थळ व कार्यसूची यांचा समावेश 
असेल अशी नोटीस ही , बैठकीच्या किमान दहा पूर्ण दिवस अगोदर मंडळाच्या सर्व सदस्यांमध्ये फिरविण्यात येईल . 

( ७ ) मंडळाच्या बैठकीचे स्थळ मुंबई असेल किंवा मंडळाच्या अध्यक्षाने ठरविल्याप्रमाणे अन्य कोणतेही ठिकाण असेल . 

( ८ ) समितीच्या बैठकीत एखाद्या सदस्याने मांडावयाच्या ठरावाचीकिंवा प्रस्तावाची नोटीस, बैठकीच्या दिनांकाच्या किमान सात पूर्ण 
दिवस अगोदर अध्यक्षाला देण्यात येईल . 

( ९ ) मंडळाच्या अध्यक्षाच्या सांगण्यावरून किंवा मंडळाच्या किमान एक -तृतीयांश सदस्यांच्या लेखी विनंतीवरून , कोणत्याही वेळी 
परंतु किमान तीन पूर्ण दिवसांची पूर्व नोटीस देऊन विशेष बैठक बोलावता येईल . 

( १० ) सदस्य- सचिव, मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीची कार्यवृत्ते ठेवील, मंडळाच्या वतीने पत्रव्यवहार करील आणि मंडळाचेनियमित 
कामकाज चालण्यासाठी मंडळाकडून नेमून देण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडील. 

कलम ३ च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या खंड ( ङ ) खालील अशासकीय प्रतिनिधींच्या नामनिर्देशनासाठी पात्रता. 
कलम ३ च्या पोट- कलम (३ ) च्या खंड ( ङ ) खालील, साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींच्या नामनिर्देशनासाठीचे पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे 
असतील 

( एक ) नामनिर्देशित करावयाची व्यक्ती ही , सहकारी साखर कारखान्यांची पदाधिकारी किंवा यथास्थिती, साखर कारखान्याची भोगवटादार 
असेल . 

( दोन ) अशा प्रतिनिधीकडून ज्या कारखान्याचे प्रतिनिधीत्व केले जाते त्या कारखान्याने , शासनाची कोणतीही देणी, म्हणजे शासनाचे 
कोणतेही कर्ज, ऊस खरेदीवरील कर , शासनाच्या हमीवर दिलेले कर्ज आणि शासनाला देय असलेली हमी फी , देण्यात कसूर केलेली असणार 
नाही . 

( तीन ) अशा प्रतिनिधीकडून ज्या कारखान्याचे प्रतिनिधीत्व केले जाते त्या कारखान्याकडे, त्या प्रतिनिधीच्या पहिल्या नामनिर्देशनाच्या 
वेळी मागील वर्षाच्या रास्त व किफायतशीर दराची थकबाकी असणार नाही . आणि त्या नंतरच्या नामनिर्देशनाच्या वेळी कलम ४ च्या 
खंड ( क ) च्या तरतुदींनुसार ऊसाच्या प्रदानाची थकबाकी असणार नाही. 

( चार ) नामनिर्देशित करावयाचेपाच साखर कारखान्याचे प्रतिनिधित्व हे विभागवार राहील . 

कलम ३ च्या पोट -कलम ( ३) च्या खंड ( च ) अन्वये अशासकीय सदस्याच्या नामनिर्देशनासाठी पात्रता. 
कलम ३ च्या पोट- कलम ( ३) च्या खंड ( च) अन्वये, शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या नामनिर्देशनासाठीचे पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे 
असतील : 

( एक ) नामनिर्देशित करावयाची व्यक्ती ही शेतकरी असेल आणि महाराष्ट्र राज्यात तिच्या नावावर शेतजमीन असेल, आणि 

( दोन ) अशा व्यक्तीने, तिच्या नामनिर्देशनाच्या पूर्वी लागोपाठ तीन वर्षे राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याला ऊस पुरविलेला 
असेल, आणि 

( तीन ) अशासकीय सदस्य म्हणून तिच्या पदावधीमध्ये अशी व्यक्ती, राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याची ऊस पुरवठादार 
असेल, आणि 

( चार ) अशी व्यक्ती, कोणत्याही साखर कारखान्याची सक्रिय सदस्य किंवा भागधारक असली पाहिजे , आणि 


५ . 


भाग चार ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १ ९ ४० 


( पाच ) अशा व्यक्तींना तिच्या नामनिर्देशनाच्या वेळीकिंवा असा सदस्य म्हणून तिच्या पदावधीमध्ये दोनपेक्षा अधिक हयात मुले असणार 


नाहीत : 


~ 


७ . 


स्पष्टीकरण : - या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, 

( क ) या नियमांच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यानंतर एखाद्या दांपत्याला केवळ एकच मूल असेल त्याबाबतीत, नंतरच्या एकाच 
प्रसुतीमध्ये जन्मलेली कितीही मुले ही एकच मूल असल्याचे मानण्यात येईल . 

( ख ) “ मूल ” यामध्ये दत्तक घेतलेल्या मुलाचा किंवा मुलांचा समावेश होत नाही. 

( सहा ) अशी व्यक्ती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० अन्वयेकिंवा बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम , २००२ अन्वये 
नोंदणीकृत कोणत्याही सहकारी संस्थेचा किंवा यथास्थिती, बँक विनियमन अधिनियम , १९ ४ ९ अन्वये विनियमित केल्या जात असलेल्या 
कोणत्याही बँकेचा कसूरदार असणार नाही . 
६ . मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना अनुज्ञेय प्रवास भत्ता , दैनिक भत्ता व बैठक भत्ता. 

मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र . प्रवास-१०१० / प्र.क्र . २/ सेवा-५, दि . ३ मार्च२०१० मधील अनुक्रमांक १२ 
नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल ; व शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र . बैठक २०१२/ प्र.क्र .१ / सेवा-५, दि . २४ मे २०१२ नुसार बैठक 
भत्ता अनुज्ञेय राहील . 

वजन करणे. 
( १) कारखाने या नियमांच्या प्रारंभापासून सहा महिन्यांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक वाहन काट्याची किंवा तराजुची व्यवस्था करतील . 

(२) वापरण्यात येणारे सर्व तराजू व वाहन काटे हे वैधमापनशास्त्र अधिनियम, २००९ ( २०१० चा १) च्या तरतुदींच्या अनुसार असतील 
आणि ते प्रत्येक वर्ष समुचित प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करून घेण्यात येतील, आणि ते पूर्व नोटिशीशिवाय सर्व वाजवी वेळी, तपासणी 
किंवा निरिक्षणासाठी खुले ठेवण्यात येतील आणि भोगवटादार , संबंधित शासकीय प्राधिकरणाकडून अशी तपासणी करण्यासाठी सर्व तराजू , 
वाहन काटे व संबंधित अभिलेख त्यास उपलब्ध करून देईल . 

ऊसाचा दर निश्चित करण्याचे मापदंड. 
( १) शेतकऱ्यांना कलम ४ अन्वये देय असलेला ऊसाचा दर हा साखरेचे 

मूल्य उप पदार्थाच्या 

मूल्यासह जसे कि , भुशाचे ( बगॅस ) 
मूल्य , मळीचे( मोलॅसिस ) मूल्य , 

आणि ऊस तोडणीचा व वाहतुकीचा खर्च अशासारखे पुढील मापदंड लक्षात घेऊन निश्चित 
करण्यात येईल . 
( २ ) उप-नियम ( १) मध्ये निर्देश केलेले मापदंड हे पुढीलप्रमाणे असतील : 
( क ) साखरेचे मूल्य : 

हे शासनाने ठरविलेल्या सवलतीच्या दराने सदस्यांना दिलेल्या साखरेचा खर्च 
आणि केंद्रकिंवा राज्य शासनाने साखरेच्या निर्यातीस चालना देण्यासाठी दिलेले अर्थसहाय्य यासह कारखान्याला त्या आर्थिक वर्षामध्ये , 
कच्ची साखर , पांढरी साखर , रिफाईन्ड साखर , नियंत्रित ( लेव्ही ) साखर ( कोणतीही असल्यास ),निर्यात केलेली साखर यासारख्या 

सर्व दर्जाच्या साखरेच्या विक्रीतून मिळालेल्या प्रत्यक्ष रकमेनुसार निश्चित करण्यात येईल . 
स्पष्टीकरण : - त्या आर्थिक वर्षामध्ये विकल्या न गेलेल्या साखरेच्या मूल्याची परिगणना करताना भारताच्या सनदी लेखापाल संस्थेने 
निर्गमित केलेल्या लेखांकन मानक - दोन ( एएस-दोन ) याच्या तरतुदी लागू असतील . 

( ख ) भुशाचे ( बगॅस ) मूल्य : भुशाचे मूल्य ” हे त्या आर्थिक वर्षामध्ये विकलेल्या भुशातून मिळालेल्या प्रत्यक्ष रकमेनुसार निश्चित 
करण्यात येईल आणि त्यामध्ये सरासरी बाजारभावाच्या आधारावर परिगणना केलेल्या, आर्थिक वर्षातील भुशाच्या मूल्याचा समावेश असेल . 

परंतु, जेथे कारखान्यांना साखरेची निर्मिती करण्याच्या प्रयोजनासाठी , बॉयलरचेइंधन म्हणून भुशाचा उपयोग केला जात असेल, तेथे भुशाचे 
मूल्य निश्चित करतांना , त्यामध्ये अशा भुशाच्या खर्चाची गणना केली जाणार नाही : 

परंतु , आणखी असे की , सहवीज निर्मिती ( कोजनरेशन) युनिट असणाऱ्या कारखान्यांच्या बाबतीत , सरासरी बाजारभावानुसार गाळप केलेल्या 
एकूण ऊसाच्या चार टक्के एवढ्या सरासरी दराने भुशाच्या प्रमाणाची गणना करण्यात येईल . 

( ग ) मळीचे ( मोलॅसिसचे) मूल्य :- “ मळीचे मूल्य ” हे, त्या आर्थिक वर्षामध्ये मळीच्या विक्रीतून कारखान्यालामिळालेल्या प्रत्यक्ष रकमेइतके 


८ . 


- 


प्रेसमडचे मूल्य 


" साखरेचे मूल्य 


" 


~ 


“ 


असेल : 


१५ 


मजूर व त्यांची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 

परंतु, कारखान्याकडे आसवनी ( डिस्टिलरी) युनिट असेल त्याबाबतीत , अशा कारखान्याने अशा आसवनीमध्ये वापरलेल्या किंवा 
इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरलेल्या मळीचे बाजारभावानुसार मूल्य हे उत्पन्न म्हणून विचारात घेण्यात येईल : 

परंतु , आणखी असे की , त्या आर्थिक वर्षामध्ये कोणतीही मळी विकली न गेल्याने कारखान्याकडेशिल्लक राहिली तर, अशा मळीच्या 
मूल्याची परिगणना, ही सरासरी बाजारभावाच्या आधारे करण्यात येईल. 

( घ ) प्रेसमडचे मूल्य : “ प्रेसमडचे मूल्य ” याचा अर्थ त्या आर्थिक वर्षामध्ये प्रेसमडच्या विक्रीतून कारखान्याला मिळालेली प्रत्यक्ष 
रक्कम, असा आहे : 

परंतु, कारखान्याने प्रेसमडचा वापर मिश्र खतासाठी किंवा इतर प्रयोजनासाठी केला असेल त्याबाबतीत, अशा प्रेसमडचे सरासरी 
बाजारभावानुसार मूल्य हे कारखान्याचे उत्पन्न म्हणून विचारात घेण्यात येईल : 

परंतु , आणखी असे की , त्या आर्थिक वर्षामध्ये कोणताही प्रेसमड विकला न गेल्याने शिल्लक राहिला तर, सरासरी बाजारभावाच्या 
आधारे परिगणना केलेल्या अशा प्रेसमडचे मूल्य हे कारखान्याचे उत्पन्न असल्याचे मानण्यात येईल . 

( ङ ) ऊसतोडणी व वाहतुकीचा खर्च - ऊस तोडणी व वाहतुकीच्या खर्चाचेनिर्धारण करण्यासाठी केवळ पुढील खर्चविचारात घेण्यात 
येतील 

( एक ) शेतातून साखर कारखान्यापर्यंतचा ऊसतोडणी, ऊस भरणे आणि त्याची वाहतूक करणे यासाठी झालेला खर्च: 
( दोन ) ऊस तोडणी व वाहतूक 

करणारे 

वाहतूक 

करणारी वाहने यांची ने - आण करण्यावरील खर्च : 
( तीन ) मजूर व वाहतुकदार यांना प्रत्यक्ष पुरविलेल्या सोयी- सुविधांवरील खर्च; आणि 

( चार ) ऊस तोडणी व वाहतूक यांसाठी प्रत्यक्षात दिलेली कमिशनची रक्कम. 
टिपणी. ऊस तोडणी आणि वाहतुकीसाठी खर्च ” निश्चित करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित , मुंबई यांनी 
निश्चित केलेले दर आणि ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी कारखान्याने अदा केलेला प्रत्यक्ष खर्च, यापैकी कमी असलेली रक्कम ग्राह्य धरण्यात 
येईल . 

उस दर निश्चिती. 
( १ ) मंडळ ठरवील त्याप्रमाणे 
( क ) एक तर केवळ साखरेच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेच्या आधारे ; किंवा 

( ख ) भुस्सा ( बगॅस ), मळी ( मोलॅसिस) व प्रेसमड या सारख्या प्राथमिक उप - उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेसह साखरेच्या विक्रीतून 
मिळालेल्या रकमेच्या आधारे, कलम ४ च्या खंड ( क ) नुसार, ऊस दर निश्चिती करण्यात येईल. 

परंतु, उप - उत्पादनाची विक्री करतानाचे दर हे त्यावेळच्या बाजारभावापेक्षा कमी असल्याचेमंडळाच्या निदर्शनास आल्यास ऊस दर निश्चित 
करताना बाजारभावाप्रमाणे विक्रीचे दर ग्राह्य धरण्यात येतील . 
( २ ) ऊस गाळप करत असलेला प्रत्येक कारखाना आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून १२० दिवसांच्या आत, त्याच्या गाळपाचे, साखर , 

मळी 
( मोलॅसिस ), भुसा (बगॅस ) व प्रेसमड यांच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचे तपशीलवार लेखे, मंडळ वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील अशा नमुन्यात , 
ठेवील आणि मंडळाने मागणी केल्याप्रमाणे कारखान्याच्या सांविधिक लेखापरीक्षकाने यथोचितरित्या प्रमाणित केलेली इतर संबंधित माहिती , 
जी ऊसाचा दर ठरविण्यासाठी मंडळास आवश्यक आहे , सादर करील. 

( ३) साखर व तिची प्राथमिक उप-उत्पादने यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुली हिश्श्याची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ, प्रत्येक साखर 
कारखाना, मंडळ वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील अशा नमुन्यात अभिलेख ठेवील आणि जेव्हा- जेव्हा मागणी केली जाईल तेव्हा- तेव्हा साखर आयुक्तांच्या 
कार्यालयात आवश्यक ते दस्तऐवजदेखील सादर करील. तसेच साखर आयुक्ताने वेळोवेळी निर्देशित केल्याप्रमाणे सर्व साखर कारखान्यांमध्ये एकरुपता 
आणण्यासाठीच्या उपाययोजनाही स्वीकृत करील. 

( ४ ) कारखान्याकडून ऊस तोडणी व ऊसाची वाहतूक केली जात असेल त्याबाबतीत, पुरविलेल्या ऊसासाठीचे प्रदान हे, ऊस तोडणीचा 
व वाहतुकीचा प्रत्यक्ष खर्च वजा करून करण्यात येईल . 

( ५ ) मंडळ , ठरावाद्वारे ऊसाचा दर निश्चित करील . मंडळाच्या सदस्य सचिवाच्या आदेशानंतर तो प्रसृत करण्यात येईल . 

( ६ ) कारखाना पोट -कलम ( ५ ) अन्वये मंडळाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत या नियमांच्या तरतुदीनुसार काढण्यात 
आलेला ऊसाचा दर देईल 


९ . 


- 


. 


भाग चार ब -३ अ 


१६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 
परंतु, जर कारखान्याने उक्त तीस दिवसांच्या कालावधीत हा दर देण्यात कसूर केली तर , त्यावर प्रतिवर्षी बारा टक्के दराने व्याज देय 


असेल : 


परंतु , आणखी असे की , या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे कोणत्याही साखर कारखान्यास, जर त्याची आर्थिक स्थिती चांगली 
असेल तर , पोट-कलम ( ५ ) अन्वये मंडळाने निश्चित केलेल्या दराहून अधिक दर देण्यास प्रतिबंध होणार नाही : 

परंतु, तसेच, अशा प्रकरणात असा कारखाना साखर आयुक्ताची पूर्वमान्यता घेईल. 
१०. ऊस उत्पादकांना प्रदान. 

( १) ऊसाच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविलेल्या वजनाच्या आधारे ऊस उत्पादकांना ऊसाच्या दराचे प्रदान करण्यात येईल . देय असलेला 
ऊसाचा दर हा निकटतम रुपयात पूर्णाकांत असेल . 

( २ ) ऊस उत्पादकांना सर्व प्रदाने ही फक्त बँक खात्यामार्फतच करण्यात येतील. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस. एस . संधू , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 

CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Mantralaya Annexe , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 16th February 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGULATION OF SUGARCANE PRICE (SUPPLIED TO FACTORIES ) ACT, 2013 . 

No. SSK . 2014 / C.R . 71/25C . - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (2 ) of 
section 12 of the Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories ) Act, 2013 
(Mah . XXXIII of 2013 ), the Government of Maharashtra is hereby pleased to make the following 
rules, the same being made for the first time, namely : 

1. Short title . — These Rules may be called the Maharashtra Regulation of Sugarcane Price 
(Supplied to Factories) Rules , 2016 . 
2. Definitions.- ( 1 ) In these rules, unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act” means the Maharashtra Regulation of Sugarcane Price ( Supplied to Factories) 
Act, 2013 (Mah . XXXIII of 2013 ) ; 

(6 ) " FRP ” means the Fair and Remunerative Price decided by the Central Government 
under the provisions of the Sugarcane ( Control) Order , 1966 ; 

(c ) “Harvesting and Transport Cost” means the cost of harvesting of sugarcane and its 
transport from field to sugar factory ; 

(d ) “ Non -Official Member” means a member of the Board nominated by the Government, 
as a representative of factories under clause (e ) of Section 3 , or of farmers under clause (f) of 
that section , as the case may be ; 

(e ) " section " means the section of the Act . 
( 2 ) Words and expressions used , but not defined herein , shall have the same meanings 
respectively , assigned to them in the Act . 

3. Meetings of Board .— ( 1 ) All meetings of the Board shall be presided over by the Chairman . 
In the absence of the Chairman , any member nominated by the Chairman shall officiate as 
Chairman for the said meeting . 

( 2 ) One-third of the members of the Board , including its Chairman shall form quorum of the 
meeting of the Board . 

( 3) If at any meeting , there is no quorum , the Chairman shall adjourn the meeting to any 
subsequent time and no quorum shall be necessary for such adjourned meeting. 

( 4 ) No subject other than what is included in the agenda shall be transacted at a meeting , 
except with the permission of the Chairman . No motion or amendment shall be discussed and 
resolved upon at a meeting unless it is seconded by another member attending such meeting . 

(5 ) Every resolution shall be decided by a majority of members present and voting . In case 
of equality of votes , the Chairman shall have a casting vote . 

(6 ) The notice of the Board meeting shall be in writing and shall include date , time, venue 
and agenda of the meeting. Such Notice , shall be circulated to all the members of the Board not 
less than ten clear days before the meeting . 

( 7 ) The venue of the meeting of the board shall be Mumbai or any other place as decided by 
Chairman of the Board . 


(8 ) Notice of resolution or a motion to be moved by a member at a meeting of the committee 
shall be given to the Chairman at least seven clear days before the date of the meeting. 

( 9 ) A special meeting may be called at any time but with minimum three clear day s prior 
notice , at the instance of the Chairman of the Board or on a requisition in writing of not less than 
one -third members of the Board . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 
( 10 ) The Member -Secretary shall keep minutes of each meeting of the Board , enter into 
correspondence on behalf of the Board and discharge such other functions as may be assigned by 
the Board for the regular functioning of the Board . 

4. Eligibility for Nomination of Non -official Member under clause (e) of sub -section (3 ) of 
Section 3. - The eligibility criteria for nomination of representatives of sugar factory under clause 
( e ) of sub - section ( 3 ) of Section 3 shall be as follows : 


(i) The person to be nominated shall be an office bearer of a co - operative sugar factory 
or an occupier of the factory , as the case may be; 

(ii ) The Factory which is represented by such representative , shall not have defaulted 
in the payment of any Government dues that is to say , any Government loan , the tax on 
purchase of sugarcane , Loan given on Government guarantee and Guarantee fees payable to 
the Government . 

(iii ) Factory which is represented by such representative shall not be in arrears of F.R.P. 
for the previous year at the time of his first nomination and shall not be in arrears of sugarcane 
payment as per provisions of clause (a ) of Section 4 at the time of subsequent nominations. 

(iv ) Nomination of representatives of five sugar factories shall be Regionwise . 
5. Eligibility for Nomination of Non -official Member under clause (f) of sub-section (3 ) of 
Section 3. - The eligibility criteria for nomination of representatives of farmers under clause (f) 
of sub - section ( 3 ) of Section 3 shall be as follows : 

(i) The person to be nominated shall be a farmer and shall have agricultural land in his name 
in the State of Maharashtra , and 

( ii ) Such person shall have supplied sugarcane to any sugar factory within the State, for 
three consecutive years prior to his nomination , and 

(iii) During his tenure as Non - officialmember , such person shall continue to remain sugarcane 
supplier to any sugar factory in the State , and 

(iv ) Such person must be an active member or shareholder of any sugar factory , and 

(v ) Such person shall not have more than two live children at the time of his nomination or 
during his term as such member : 
Explanation . - For the purposes of this clause, 

( a ) where a couple has only one child on or after the date of commencement of these 
rules, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be 
one entity . 

(b ) “ child ” does not include an adopted child or children . 
( vi) Such person shall not be a defaulter of any Co-operative Society registered under the 
Maharashtra Co- operative Societies Act , 1960 or under the Multi State Co -operative Societies 
Act , 2002 or of any Bank being regulated under the Banking Regulation Act, 1949 , as the case 


may be . 


6. Travelling Allowance , Daily Allowance and Sitting Allowance to non -official members. 
Non -official members shall be paid travelling allowance, daily allowance as provided in paragraph 
No.12 ofGovernment Resolution , Finance Department, No.Travel- 1010 /Case No.2/ Service - 5 , dated 
the 3rd March 2010 and sitting allowance as per Government Resolution , Finance Department, 
No.Sitting - 2012 /Case No. 1 /Service-5 , dated the 24th May 2012 . 

7. Weighment.— ( 1 ) The factories shall, within six months from the commencement of these 
Rules, make arrangement of electronic weigh bridge or scale . 

( 2 ) All scales and weights to be used shall be in conformity with the provisions of the Legal 
Metrology Act, 2009 ( 1 of 2010 ) and shall be calibrated every year with the appropriate authority ; 
and shall be kept open for inspection or examination at all reasonable times without prior notice 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 

ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९ ४० 

१ ९ 
and the occupier shall make available all scales , weights and concerned records for such inspection 
by concerned Government authority . 

8. Parameters for determination of Sugarcane price.- ( 1) The sugarcane price payable to 
the farmers under section 4 shall be determined having regard to the following parameters such 
as value of sugar, including the value of the by-products viz., value of bagasse, value of molasses, 
value of press mud and harvesting and transporting cost. 
( 2 ) The parameters referred to in sub -rule ( 1) shall be as follows - 

(a ) Value of sugar. — The “ value of sugar " shall be ascertained as the actual amount 
realized from the sale of all grades of sugar such as raw sugar , white sugar, refined sugar , 
levy sugar ( if any), sugar exported , to the factory during the financial year including the cost 
of sugar given to members at concessional rates as decided by the Government and including 
the subsidy for promotion of export of sugar given by the Central or State Government. 

Explanation . In calculating the value of unsold sugar during the financial year the provisions 
of Accounting Standard - II (AS- II) issued by the Chartered Accountant s Institute of India, shall 
apply . 

(6 ) Value of Bagasse.— “ Value of Bagasse ” shall be ascertained as the actually realization 
of amount from bagasse sold during the financial year and shall include the value of bagasse 
during the financial year calculated on the basis of average market rates : 

Provided that, where the bagasse is used as a boiler fuel for the purpose 
manufacturing sugar in the factory , the cost of such bagasse shall not be counted in 
ascertaining the value of bagasse : 

Provided further that in case, the factory is having cogeneration unit , the quantity 
of bagasse shall be reckoned as an average rate of four per cent of total cane crushed as 
per average market rates . 

(c ) Value of molasses.- “ Value of molasses ” shall be the amount actually realized by the 
factory from sale of molasses during the financial year : 

Provided that , in case the factory is having a distillery unit , value of molasses, as 
per the market rates, used in such distillery or used for any other purpose by the such factory 
shall be considered as income : 

Provided further that, in case any molasses remains unsold by the factory, during 
the financial year, the value of molasses shall be calculated on the basis of average market 

rates . 

( d ) Value of press mud .— “ value of press mud ” means, the actual realization of amount to 
the factory from sale of press mud during the financial year : 

Provided that , in case the press mud is utilized by factory , for composting or other 
purposes , the value of such press mud as per the average market rates shall be considered as 
income of the factory : 

Provided further that, there remains any unsold press mud , during the financial 
year , value of such press mud calculated on the basis of average market rates shall be 
treated as the income of the factory . 

(e ) “ Harvesting and Transport Cost ”.— Only the following expenses shall be considered 
for determining the Harvesting and Transport cost : 

(i) Costs incurred for harvesting, loading and transporting sugarcane from field to 
the sugar factory ; 

( ii ) Cost for movement of labour and transport vehicles engaged for harvesting and 
transportation ; 

( iii) Cost of facilities actually provided for labourers and transporters ; and 


po 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९ ४० 

( iv ) Amount of commission actually paid for harvesting and transport . 
Note . — While deciding "harvesting and transport cost” the cost fixed by Maharashtra State 
Co -operative Sugar Factories Federation Limited , Mumbai and actual harvesting and transport 
cost , paid by the factory, whichever is lower, shall be considered . 

9. Fixation of Sugarcane Price.- ( 1) Fixation of sugarcane price , as per clause (a ) of section 
4 shall be done, 

( a ) either on the basis of the realization from sale of sugar alone; or 

(b ) on the basis of the realization from sale of sugar including the realization from sale of 
primary by-products such as bagasse , molasses and press mud , as may be decided by the 
Board : 

Provided that , in case Board observed that market price of by -products at the time 
of sale is less , sugarcane price shall be fixed at market price. 
( 2 ) Every factory which has undertaken crushing shall, within 120 days from the end of the 
financial year , submit the detailed accounts of its crushing, realization from sale of sugar , molasses, 
bagasse and press mud in such format as the Board may specify , from time to time and other 
relevant information duly certified by the statutory auditor of the factory as required by Board 
which is necessary for it to decide the sugarcane price. 

( 3 ) For the purpose of calculating revenue sharing from sale of sugar and its primary by 
products, every sugar factory shall maintain the records in such form as the Board may specify , 
from time to time and shall also submit the necessary documents to Commissioner for Sugar 
Office as and when required and also adopt the measures to bring uniformity in all sugar factories 
as directed by Commissioner for Sugar from time to time. 

(4 ) Where the factory has undertaken the harvesting and transportation of sugarcane, the 
payment for sugarcane supplied shall be made after deduction of actual harvesting and 
transportation cost. 

(5 ) The Board shall by resolution fix the sugarcane price . After order of the Member Secretary 
of the Board communicate the same. 

(6 ) The factory shall pay the sugarcane price , arrived at as the provisions of these rules , 
within thirty days from the date of the Order of the Board under sub - section (5 ) : 

Provided that , if the factory fails to pay the price within the said period of thirty days , 
there shall be paid an interest at the rate of twelve per centum per annum : 

Provided further that, nothing in these rules shall prevent a sugar factory , to pay the 
price , over and above the price fixed by the Board under sub - section (5 ), if the financial 
health of sugar factory is good : 

Provided also that, in such case , such factory shall obtain prior approval of Commissioner 
for Sugar. 

10. Payment to Sugarcane growers .- ( 1) Payment to sugarcane growers shall be made on 
the basis of the electronically recorded weight of the sugarcane . The price of the sugarcane to be 
payable shall be rounded to the nearest rupee . 

(2 ) All payments to the sugarcane growers shall be made through Bank accounts only . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


